मा. उप मुख्यमंत्री (मा.श्री.देवेंद्र फडणवीस) 
यांचे कार्यालय व राज्यस्तरीय fears मदत 
कक्षासाठी जागा वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.शाकाजा-११२३/प्र.क्र.१२०/२०२३/निवास-१(२२), 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २१ नोव्हेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


विधी व न्याय विभागाद्वारे धर्मादाय रुग्णालयांशी समन्वय साधणे व सामान्य जनतेस वैद्यकीय 
सहाय्य मिळवून देण्यासाठी धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षीत खाटा गरीब रुग्णांना उपलब्ध करुन देणे 
व त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी मा. उप मुख्यमंत्री (विधी व न्याय) यांच्या मान्यतेने त्यांच्या अधिनस्त 
“राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्ष” या प्रस्तावित कक्षास कामकाजासाठी तसेच मा. उप मुख्यमंत्री 
(मा.श्री.देवेंद्र फडणवीस) कार्यालयास मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या ५ व्या मजल्यावरील 
दालनासमोरील प्रतिक्षा कक्षाची जागा वाटप करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
त्यानुषंगाने आता शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

मा. उप मुख्यमंत्री (विधी व न्याय) यांच्या अधिनस्त “राज्यस्तरीय विशोष मदत कक्ष” या कक्षास 
तसेच मा. उप मुख्यमंत्री (मा.श्री.देवेंद्र फडणवीस) यांच्या कार्यालयास मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या 
५ व्या मजल्यावरील दालनासमोरील प्रतिक्षा कक्षाची जागा वाटप करण्यात येत आहे. तसेच त्या 
ठिकाणी बैठक व्यवस्था निर्माण होईपर्यंत “राज्यस्तरीय विशोष मदत कक्ष” या कक्षास काम सुरु 
करण्यासाठी मंत्रालय विस्तार इमारत येथील दालन क्र.६२६ ते ६२८ तात्पुरत्या स्वरुपात वाटप 
करण्यात येत आहे. 
२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बा.) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्त 
जागेचा ताबा संबधितांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११२११८१७३५७२०७ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by BHAGURE 
DEVIDAS SANDUJI 
Date: 2023.11.21 18:17:24 +05'30' 


(दे.सां.भगुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य. 
२) विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
3) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२३/प्र.क्र.१२०/२०२३/निवास-१(२२), 


४) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६) सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७) सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८) कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, 

फोर्ट, मुंबई-०१ 

९) उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी. समोर, मुंबई 

१०) शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य) सा.बां.मंत्रालय आवार,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
११) शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (विद्युत) सा.बां.मंत्रालय आवार, मुंबई, मुंबई-४०००३२. 
१२)उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३)दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, मुंबई-३२. 
१४)मुख्य GRAM, मंत्रालय मुख्य / विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५)अग्निशामन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६)निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


